सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, 
नवी दिल्ली या कार्यालयाकरिता "आहरण व 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय कमांक: सवदि-२३२०/३१५/प्र.क्र.२०/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०३ मे, २०२४ 

वाचा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. एसपीसी-१०८३ (४११)-९, दि.१०.०५.१९८४. 

२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. इएसटी १०८४/१८१०-दोन, दि. १६.८.१९८४. 

३) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. समक्रमांकित शासन निर्णय दि.२५.५.२०२१. 

४) सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.शा.अभि/२०२२-२३/ 

२०२२/२१६. दि.६.४.२०२२. 
५) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. समक्रमांकित शासन निर्णय दि.२४.५.२०२२ 
६) सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.शा.अभि./२०२३-२४/ 
2023, दि.१२.०४.२०२३. 
७ विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. समक्रमांकित शासन निर्णय दि.०८.५.२०२३ 
८) सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.शा.अभि./२०२४-२५/ 
२०२४/निरंक, दि.२७.०३.२०२४. 

प्रस्तावना:- 

विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय दि. १० मे, १९८४ अन्वये सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च 
न्यायालय, नवी दिल्ली हे कार्यालय निर्माण करण्यात आलेले आहे. संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये, 
सदर कार्यालयाकरिता, महाराष्ट्र शासनाचे विशोष आयुक्‍त, नवी दिल्ली यांना, "आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आलेले होते. संदर्भ क्र.9 येथील आदेशान्वये सदर कार्यालयासाठी 
निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र सदन नवी दिल्ली यांना सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाकरिता 
"आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले होते. 
२. सरकारी वकीलांचे कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर एकही 
राजपत्रित अधिकारी पद मंजूर नाही. सरकारी वकीलांचे कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली या 
कार्यालयाने आता संदर्भ क्र.८ येथील पत्रान्वये सदर कार्यालयासाठी सन २०२४-२०२५ या वित्तीय 
वर्षाकरिता निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांना "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" घोषित करण्याची विनंती केलेली आहे. त्यानुषंगाने, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च 
न्यायालय, नवी दिल्ली कार्यालयाकरिता "आहरण व संवितरण अधिकारी" घोषित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र कोषागार अधिनियम १९६८ च्या नियम १५६ नुसार, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च 
न्यायालय, नवी दिल्ली या कार्यालयाकरिता “निवासी आयुक्‍त, निवासी आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र सदन, 
नवी दिल्ली" यांना चाळू सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षाकरिता सर्व प्रयोजनार्थ "आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सवदि-२३२०/३१५/प्र.क्र.२०/का.८ 


२. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील नियम क्र. १५६ मधील तरतूदींनुसार व 
प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
र हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०५०३१५५९४५९६१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SWATI LOHAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 


JUDICIARY DEPARTMENT, 

2.5.4.20=eaef1 faf1 fb5262ec7b0737903 1 20dfa387867f017650e2 
84f3e90868f26d 12d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=AB72B061785AE0359686D1C8A0DDBOF52744A1 


55BE1924D6AB3706E1 DE7EG6OEC, cn=SWATI LOHAR 
Date: 2024.05.03 16:12:37 +05'30' 


(स्वा. सु. लोहार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 

८. सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. 

९. अधिक्षक, सरकारी वकिल कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. 

qo, लेखाधिकारी (टी.ए), HES जनरळ ऑफ अकाऊन्टंस मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स, डिपार्टमेंट 
ऑफ एक्सपेंडीचर, भारत सरकार, ८ वा मजला, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नवी दिल्ली, 
११. कार्यासन अधिकारी, विधि व न्याय विभाग (कार्यासन-२३/कार्यासन-१८), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन २०), मंत्रालय, मुंबई. 

१३. वित्त विभाग (कोषा प्रशा-५/व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवडनस्ती (कार्यासन-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


